महाराष्ट्र शासन 


गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत 
पीएच.डी. करण्याकरीता प्रतिनियुक्तीवर 
पाठविण्याबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-३५१८/प्र.क्र.४८/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ जून, २०१८. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/ (१९५/९५)/तांशि-४, 


दि. २० नोव्हेंबर, १९९६. 


२) शासन निर्णय,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/१९५/९५)/तांशि-४, 


दि. २८ ऑक्टोबर,१९९८. 


3) तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे क्र.४अ/आस्था/ पीएच.डी-एम.ई/प्रतिनि/२०१७-१८/१९२, 
दि. ०३ मार्च, २०१८ व क्र.४अ/आस्था/प्रतिनि/२०१८/२७२, दि. २८ मार्च, २०१८ रोजीचे पत्र. 


शासन आदेशा: 


शासकीय तंत्रनिकेतनातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिव्याख्यात्यांची गुणवत्ता दर्जा सुधार 
योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी (पीएच.डी. अभ्यासक्रम) सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षापासून ०३ (तीन) 
वर्षे कालावधीसाठी त्यांचे नावासमोरील संस्थेमध्ये निवड झालेली आहे. 


अ. अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत असलेल्या | पीएच.डी. करीता प्रवेशा घेतलेल्य 
क्र. संस्थेचे नाव संस्थेचे नांव व निवडलेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 
ष्‌ श्री. मनोज ताराचंद गजभिये, aT जाधवपूर युनिव्हर्सिटी कोलकाता 
अधिव्याख्याता,यंत्र अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन, अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
ब्रम्हपुरी 
२ | at ज्ञानेश्वर जीवनराव घोडे, शासकीय मालवीय RAS इन्स्टिट्यूट ऑफ 


अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 


तंत्रनिकेतन, नागपूर 


टेक्नॉलॉजी, जयपूर 
अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


३ | श्री. कमलाकांत लक्ष्मण बावनकुळे, शासकौोय मोतीलाल नेहरु AAA इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी | तंत्रनिकेतन, टेक्नॉलॉजी, अलाहाबाद 
साकोली अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
¥ श्री. निलेड विश्वासराव पाटील, NAH नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी । तंत्रनिकेतन, टिचर्स ट्रेनिंग अण्ड रिसर्च, चंदीगड, 
अहमदनगर अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
५ श्री. शुभंजय एस. पुजारी, शासकीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 
अधिव्याख्याता,अणुविद्युत अभियांत्रिकी | तंत्रनिकेतन, तिरुचिरापल्ली, 
कोल्हापूर अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
६ श्री.शिवाजी गोविद ga, शासकीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल 
अधिव्याख्याता, उपकरणीकरण तंत्रनिकेतन, मुंबई | टिचर्स ट्रेनिंग अण्ड रिसर्च, चंदीगड, 


अभ्यासक्रम- पीएच.डी. 


PINT आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-३५१८/प्र.क्र.४८/१८/तांशि-७ 


अ. अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत असलेल्या | पीएच.डी. करीता प्रवेश घेतलेल्य 
क्र. संस्थेचे नाव संस्थेचे नांव व निवडलेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 
वि श्री.राहुल मधुकर ओहोळ, शासकौय नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, 
अधिव्याख्याता, मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स | तंत्रनिकेतन, मिरज | तिरुचिरापल्ली, 
अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
८ | श्री. अनुप प्रल्हादराव पारडे, IRTP जाधवपूर युनिव्हर्सिटी कोलकाता 
अधिव्याख्याता, पेपर टेक्नॉंलॉजी तंत्रनिकेतन, नागपूर | अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
९ | श्री. राहूल लक्ष्मणराव मेश्राम, शासकोय जाधवपूर युनिव्हर्सिटी कोलकाता 
अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान तंत्रनिकेतन, नागपूर  अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/(१९५/९५)/तांशि-४, 


दिनांक-२० नोव्हेंबर,१९९६ व दि. २८ ऑक्टोबर, १९९८ या अनुसार विहीत करण्यांत आलेल्या खालील नमूद 
अटीं व श्तींच्या अधिन राहून उपरोक्‍त विवरणपत्रात नमूद अध्यापकांना उच्च शिक्षणाकरीता त्यांची निवड 
झालेल्या संस्थेमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) प्रतिनियुक्ती पूर्ण निर्धारित कालावधीकरिता असेल. 
२) उपरोक्त अधिव्याख्यात्यांना खालील अट H.0 चे अधिन राहून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालखंडात 


नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते देय राहतील. 


३) त्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्‍्त ज्या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले त्या संस्थेने त्यांना विद्यावेतन 


8) 


4) 


&) 


शिष्यवृत्ती दिल्यास ती स्विकारण्यास त्यांना परवानगी देण्यात येत आहे. 

प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत तसेच प्रतिनियुक्ती 
संपल्यावर मुख्यालयात परत येण्यासाठी त्यांना प्रवासभत्ता वा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
उपरोक्त अधिव्याख्यात्यांना त्यांच्या उर्वरित सेवा कालावधीत कधीही अध्ययन रजा घेता येणार नाही 
व तसे बंधपत्र प्रशिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी त्यांना कार्यालयाकडे द्यावे लागेल. 

संबंधित अभ्यासक्रमासाठी करारनिर्दिष्ट काळापेक्षा जास्त कालावधी वाढवून मिळण्यास त्यांनी अर्ज 
केल्यास प्रतिनियुक्‍तीच्या वाढलेल्या कालावधीसाठी त्यांची देय व अनुज्ञेय रजा समजण्यात येईल. 


७) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कार्यरत संस्थेची सलग ०६ वर्षे सेवा करण्याचे बंधपत्र त्यांना प्रशिक्षणासाठी 


8) 


जाण्यापूर्वी द्यावे लागेल. हे बंधपत्र त्यांना शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही 
१०६८/डी-१०/, दि. १५/१०/१९९८ व झासन ज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०६९, 
दिनांक २१/०६/१९७९ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे संबंधित प्राचार्यांमाफत संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांचेकडे सादर करावे लागेल. 

उपरोक्त अधिव्याख्याते हे जर त्यांचे प्रशिक्षण अर्धवट सोडून येतील किंवा बंधपत्राप्रमाणे संस्थेत सेवा 
करणार नसतील, तर त्यांच्याकडून शासनाने त्यांच्यावर केलेला संपूर्ण खर्च प्रचलित व्याजासह वसूल 
करण्यात येईल. 

प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी सेवा काळ म्हणून समजण्यात यावा. 


qo) सदर प्रशिक्षणासाठीची प्रतिनियुक्ती त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या कर्मचा-यांच्या अगोदर 


पदोन्नतीसाठी आधारभूत ठरु SHUR नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


PINT आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-३५१८/प्र.क्र.४८/१८/तांशि-७ 


३. संबंधित अधिव्याख्यात्यांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करण्यापूर्वी उपरोक्त परिच्छेद २(६) व (८) 
येथे नमुद बाबींवरील बंधपत्रे संबंधित अध्यापकांकडून घेण्याची संबंधित संस्था प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. तसेच 
त्यांना सदर संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी सुरु होईल. 

४. असे प्रमाणित करण्यांत येते की, उपरोक्‍त अधिव्याख्यात्यांना गुणवत्ता दर्जा सुधार कार्यक्रमानुसार 
पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी पाठविण्यात आले नसते तर, वरील अभ्यासक्रमाच्या काळात त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहीले असते 

५. सदर आदेश संदर्भाधीन क्र.१व २ येथे नमूद शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०६१२२५२२०००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shett 
f int OF Mal 


Sudhir Jaya 9 ss i 
Shetty 


Department, postalCode=400032, 


2.5.4. 
6f1e1e8621e5917d8305, 
serial 


b9fd7816002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.06.06 12:30:52 +05'30' 


(सुधीर जया TEN) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
सर्व संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत: 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, मुंबई/नागपूर/पुणे/अमरावती/औरंगाबाद (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई/ब्रम्हपुरी/नागपूर/साकोली/अहमदनगर/कोल्हापूर/मिरज 
(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार आधिकारी नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/अहमदनगर/कोल्हापूर/सांगली. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवड नस्ती-तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


tra, 
'2ea277025fdf5a4898b244953b82406e4ea05963bc45, 


INumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308 


